जलसंपदा विभागातील मुख्य अभियंता 
(स्थापत्य) या संवर्गाची दि.०१.०१.२०२३ 
रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : मुअज्ये १३२३/प्र.क्र.८६/२०२३/आ(वर्ग-१) 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १५ जून, २०२३. 


वाचा : 
१) महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली,२०२१ 
२) जलसंपदा विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: मुअज्ये १३२२/प्र.क्र.१४५/२०२२/ 
आ(वर्ग-१), दि.३०.०५.२०२२. 
शासन परिपत्रक : 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ अन्वये शासन सेवेतील 


अधिकारी /कर्मचाऱ्यांची ज्येष्ठतायादी प्रत्येक वर्षी तयार करणे व प्रसिध्द करणे यांबाबतचे सर्वकष 


धोरण/नियम निश्चित करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार संदर्भ क्र.२ येथील दि.३०.०५.२०२२ रोजीच्या 


परिपत्रकान्वये मुख्य अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गाची दि.०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतायादी 


प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 


२. आता, जलसंपदा विभागातील मुख्य अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गाची दि.०१.०१.२०२३ रोजीची 


स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती ज्येष्ठतायादी सामान्य प्रशासन विभागाने निश्चित केलेल्या वरील 


नियमावलीनुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ प्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


३. सदर दि.०१.०१.२०२३ रोजीची मुख्य अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची ही 


मा.उच्च न्यायालयाने याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार तसेच, यासंदर्भात 


मा. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केल्या गेलेल्या व प्रलंबित असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. 


२८३०६/२०१७ वरील अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. उपरोक्त 


न्यायालयीन प्रकरणांमधील न्यायनिर्णयानुसार सन २००४ नंतरच्या निवडयाद्यांमध्ये बदल झाल्यास 


त्यानुसार ज्येष्ठतायादीमध्ये बदल होईल. 


४. सदर ज्येष्ठता यादीबाबत काही त्रुटी/आक्षेप असल्यास हे परिपत्रक निर्गमित झाल्याच्या 


दिनांकापासून १५ दिवसांत लेखी स्वरुपात आवश्यक त्या कागदपत्रांसह विहित मार्गाने शासनाच्या 


निदर्डानास आणाव्यात. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मुअज्ये १३२३/प्र.क्र.८६/२०२३/आ(वर्ग-१) 


ष्‌. सदर शासन परिपत्रक व ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आली असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०६१९१५०३२४२७२७ 
असा आहे. तसेच सदरचे शासन परिपत्रक जलसंपदा विभागाच्या wrd.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध करण्यात आले आहे. संबंधितांनी तेथून त्याची प्रत प्राप्त करुन घ्यावी. 
हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


UDDHAV R Amman 
DAHIPHALE 
सोबत : परिशिष्ट-अ. (उद्धव दहिफळे) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. अ.मु.स.(जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव (लाक्षेवि/ प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. महासंचालक/ सर्व कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग. 
५. सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
६. सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
७. कार्यासन आ(वर्ग-१) संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


संवर्गाचे नाव:- मुख्य अभियंता (स्थापत्य) संवर्ग 


वेतनश्रेणी SB (१३११००-२१६६००) 


दि.०१ जानेवारी, २०२३ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची . 


परिशिष्ट- अ 
शासन परिपत्रक, जलसंपदा विभाग, क्रमांक : मुअज्ये १३२३/प्र.क्र.८६/२०२३/आ(वर्ग-१), दि.१५.०६.२०२३ सोबतचे परिशिष्ट 


ज्येष्ठता अधिकाऱ्याचे नाव नियुक्तीचा मार्ग जन्म दिनांक प्रवर्ग मुख्य अभियंता ज्येष्ठतेचा सेवा निवृत्तीचा दिनांक | शैक्षणिक अर्हता 
क्रमांक (स्थापत्य) या संवर्गात दिनांक/मानीव 
उज प्रत्यक्ष रुजू दिनांक दिनांक शेरा 
al R 3 8 4 ६ [| ९ [___१0_____| ० =a q १२ 
Es | १_| .प्रमोद गोविंदराव मांदाडे पदोन्नती ०८.०३.१९६७ इ.मा.व. १५.११.२०१९ १७.०९.२०१९ ३१.०३.२०२५ बी.ई.(स्था.) वरिष्ठ संवर्गात पदोन्नत 
२ २ .अशोक पाराजी आव्हाड पदोन्नती १२.०३.१९६४ भ.ज.ड. १७.०९.२०१९ १७.०९.२०१९ ३१.०३.२०२२ बी.ई.(स्था.) सेवानिवृत्त 
३ ३ Ol ST. संजयमधुकर बेलसरे पदोन्नती ०६.०६.१९६८ इ.मा.व ०१.१०.२०१९ २१.०९.२०१९ ३०.०६.२०२६ एम.ई.पी.एच.डी वरिष्ठ संवर्गात पदोन्नत 
8 8 .संतोष रामकिडठान तिरमनवार पदोन्नती २५.०४.१९६८ खुला २१.०९.२०१९ २१.०९.२०१९ ३०.०४.२०२६ बी.ई.(स्था.) वरिष्ठ संवर्गात पदोन्नत 
दु 4 TTS अज्ञोक कपोले पदोन्नती ०८.०२.१९६८ खुला ०१.१०.२०१९ ०१.१०.२०१९ २८.०२.२०२६ एम.ई.(स्था.) वरिष्ठ संवर्गात पदोन्नत 
ह टे .प्रकाश खंडेराव पवार पदोन्नती ०९.०३.१९६७ खुला वरवर १७.०२.२०२ ३१.०३.२०२५ बी.इ.(स्था.) 
|e | fae . हनुमंत विठ्ठलराव गुणाले पदोन्नती १७.१२.१९६७ खुला २३.०२.२०२ 2३०२३७ ३१.१२.२०२५ बी.ई.(स्था.) 
> 2 . अभय लक्ष्मणराव पाठक पदोन्नती ०३.०६.१९६७ खुला २३.०२.२०२ २३.०२.२०२ ३०.०६.२०२५ बी.ई.(स्था.) 
९ ९ . अनिल नामदेवराव बहादुरे पदोन्नती ०५.०३.१९६४ अ.जा दर po 39.03.2022 बी.ई.(स्था.) सेवानिवृत्त 
| १० | | | . संजीव अरुणकांत टाटू पदोन्नती ७.०६.१९६८ खुला २०.०८.२०२ २०.०८.२०२ ३०.०६.२०२६ बी.ई.(स्था.) 
po | fom . जयंत दशरथ बोरकर पदोन्नती ०.१०.१९७० अ.जा S5.5¢5698 क ३१.१०.२०२८ बी.इ.(स्था.) 
2 2 .विजय सदाशिव घोगरे पदोन्नती ०५.०३.१९६७ खुला पतर २३.०८.२०२१ ३१.०३.२०२५ बी.ई.(स्था.) 
३ ३ . रजनीश रामकिशोर शुक्ला पदोन्नती ९.०१.१९६५ खुला २३.०८.२०२ २३.०८.२०२१ ३१.०१.२०२३ बी.इ.(स्था.) 
. ह . राजेंद्र अर्जुन काटपल्लीवार पदोन्नती ३.०७.१९६८ भ.ज.ब १४.०९.२०२ कत ३१.०७.२०२६ बी.ई.(स्था.) 
4 4 . हनुमंत तुकाराम धुमाळ पदोन्नती २८.०९.१९६८ खुला ०३.०९.२०२ कळून ३०.०९.२०२६ बी.ई.(स्था.) 
7 ९ WHT बाळकृष्ण मिसाळ पदोन्नती ०१.०६.१९७० खुला are 65089628 ३१.०५.२०२८ बी.इ.(स्था.) 
शि शि .आशिष तुलसीराम देवगडे पदोन्नती २८.०८.१९६७ अ.जा तर po 39.02.2024 बी.ई.(स्था.) 
5 Z . जयंत गजाननराव गवळी पदोन्नती २०.०२.१९६९ इ.मा.व. विकी poo | २८.०२.२०२७ बी.ई.(स्था.) 
. Yea साहेबराव पगार पदोन्नती ०१.०६.१९७२ इ.मा.व. (दिव्यांग) ३१.०५.२०३० बी.इ.(स्था) 
९ ९ १५.१२.२०२ १५.१२.२०२१ 
ma ae .मिलिद ज्योतीबा नाईक पदोन्नती ०३.०६.१९६८ खुला ०७.१२.२०२२ ०७.१२.२०२२ ३०.०६.२०२६ बी.ई.(स्था.) 


ज्येष्ठता अधिकाऱ्याचे नाव नियुक्तीचा मार्ग जन्म दिनांक प्रवर्ग मुख्य अभियंता ज्येष्ठतेचा सेवा निवृत्तीचा दिनांक | शैक्षणिक अर्हता 
क्रमांक (स्थापत्य) या संवर्गात दिनांक/मानीव 
प्रत्यक्ष रुजू दिनांक दिनांक ont 
2 3 | = ४__| 4 द [| ९ an a ee १२ 
२१ श्री.जगतराव दयाराम टाले पदोन्नती ०१.०७.१९७० खुला ०८.१२.२०२२ ०७.१२.२०२२ ३०.०६.२०२८ बी.ई.(स्था.) 
२२ xia दगडू चोपडे पदोन्नती ०१.०७.१९७३ खुला ०७.१२.२०२२ ०७.१२.२०२२ ३०.०६.२०३१ बी.इ.(स्था.) 


